महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.१४६/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ३० मार्च २०१७. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील म्हाडा पोळीस वसाहत 
मजासवाडी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, येथील १३ निवासी इमारतींमधील उद्ाहने 
बदलण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१/शा.३३/२०१७, दिनांक ०१.०२.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे म्हाडा पोलीस वसाहत 
मजासवाडी, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, येथील १३ निवासी इमारतींमधील उद्घाहने बदळलण्याबाबतचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप-अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत उप-विभाग, अंधेरी, 
मुंबई, यांनी खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, उत्तर 
मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम), विद्युत विभाग, मुंबई, आणि अधीक्षक अभियंता, (सार्वजनिक 
बांधकाम) विद्युत मंडल, पुणे, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तपासले आहेत व ते 
रु.३,३३,९४,४५६/- असे सुधारळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली 
आहे. 


४. त्या अनुसार, म्हाडा पोलीस वसाहत मजासवाडी, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, येथील १३ 
निवासी इमारतींमधील उद्घाहने बदलण्याकरिता रु.३,३३,९४,४५६/- इतक्या खर्चाच्या 
अंदाजास, निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये या अटीवर, याद्वारे, 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य लेखाशीर्ष, २०५५, पोलीस (०२), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१७/प्र.क्र.१४६/पोल-७. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९०/इमा-२, 
दिनांक १०.०३.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०४०५१२३४३३८३२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
S W a Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d 
443b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 


G O p a | 3 O rse oe Ie 12:36:06 +05'30' 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 

) अधीक्षक अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत मंडल, पुणे. 

) कार्यकारी अभियंता, (सार्वजनिक बांधकाम) विद्युत विभाग, उत्तर मुंबई, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
८) निवड फाईल (पोळल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


